सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य 
राज्य सेवा गट-ब, संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या - २०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.१४७/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: ३१ मे, २०१९. 
शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियतकालीक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील सहाय्यक 
प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यात दर्डाविल्याप्रमाणे 
बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापना 
श्री. अमर जे. वळवी, सहाय्यक प्रशासकीय सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय- 
शि अधिकारी, कार्यालय- रामेती, कोल्हापूर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नंदुरबार (रिक्‍त 
पदी) 


२.  श्री.हरिनाथ धोंडिबा शेलार, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय- विभागीय कृषि सहसंचालक, 
ठाणे आणि श्री.अशोक शिवराम तलवार, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय- कृषि आयुक्तालय, पुणे 
यांना संबंधित कार्यालयातील कामकाजाची निकड लक्षात घेता सध्याच्या पदावर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ कार्यमूक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्‍्त झाल्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमुक्‍त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) 
यांना सादर करावा. 

४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेञा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१४७/१६ओ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५३११६५०२१७६०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
ernment Of Mal 


S h DN: c=IN, ०6५० harashtra, ou=Agriculture And ADF 

ugriv Sambhaji wstsceeerens ce 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e3 9bfae4eal 1 2e908c0e9a7e572d4 
190f9709a817f51, 


serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459¢3cf34072 
h a p a e ea98fd1d95b19c9165, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2019.06.04 18:11:19 +05'30' 


(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
३. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
४. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
५. सर्व सह सचिव/उप सचिव ( कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. संबंधित विभागीय आयुक्त ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
७. सर्व विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
९. प्राचार्य, रामेती, कोल्हापूर 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 
११.सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
१२. निवड नस्ती /१६ओ 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


